महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्न 
समन्वयक मंत्री (Nodal Minister) 
यांची नियुक्‍ती करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकसी-११२२/प्र.क्र.३३/२०२२/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, क्रमांक: मकसी१११९/प्र.क्र.५६/का.३६, दि.१३ जानेवारी, २०२०. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीनुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 
हा विषय सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविण्यात आलेला आहे. सदर विभाग मा.मुख्यमंत्री यांच्या 
अधिपत्याखाली कार्यरत आहे. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नी प्रभावी पाठपुरावा करुन विषयाला 
चालना मिळावी यासाठी व मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यातील वकील महोदय व 
सीमा भागातील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकिकरण समिती यांच्यात समन्वय साधणेतसेच महाराष्ट्र - 
कर्नाटक सीमा प्रश्ना संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या ८६५ गावांतील जनतेचे प्रश्न 
सोडविणेकरीता समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्‍ती करण्यात येते. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२१.११.२०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या 
बैठकीत समन्वयक मंत्रीयांची नियुक्‍ती तातडीने करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. 


२. उपरोक्त निर्णयास अनुसरुन श्री.चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील, मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण, 
वस्त्रोद्योग व संसदीय कार्य) व श्री.शंभूराज शिवाजीराव देसाई, मा.मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) या 
दोन मंत्री महोदयांची महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नाचे “समन्वयक मंत्री (Nodal Minister)” म्हणून 
याद्वारे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


2 हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२४१२०५१२८६०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LALIT NAMDEO 
SADAFULE 


(ल.ना. सदाफुले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षणवस्त्रो्योग व संसदीय कार्य ,) यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकसी-११२२/प्र.क्र.३३/२०२२/३६ 


8. 


मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (मा. मंत्रीराज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 

. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 


७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.व का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


९. सर्व सन्माननीय विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 


. सर्व सन्माननीय विधान सभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

. मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. श्री.शिवाजी जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१. 
. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१८, १९, १९-अ, 24, २९-आ) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. निवडनस्ती, कार्यासन-३६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


